पुस्तकी समायोजन - शिल्लक प्रवासी 
कराचे  सवलतींच्या मुल्याच्या 
प्रतिपुर्तीपोीटी पुस्तकी समायोजन 
करण्याबाबत. - रु.९९७,७७,१९,६०९/- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०३१७/प्र.क्र.१२४/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१७. 


वाचा :- 


) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, दिनांक २० जुन, २०००. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०८१४/प्र.क्र.४७८/परि १, दिनांक ४ जुले, २०१५. 
) 

) 


area निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०६१६/प्र.क्र.3३५/परि १, दिनांक 29 सप्टेंबर, २०१६. 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म.रा.मा.प. महामंडळ यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/ नोंदणी/ 
सवलत/५८२, दि.१५.०३.२०१७ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


महामंडळाने विविध सामाजिक घटकांना प्रवासी भाड्यात दिलेल्या मुल्यापोटी येणाऱ्या खर्चाची 


प्रतिपुर्ती करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा १७.५ टक्के या दराने प्रवासी कराची 


रक्‍कम शासनास अदा करण्यात येते. संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.२०.६.२००० च्या शासन निर्णयान्वये सदर 


प्रवासी करातील १२ टक्के प्रमाणे येणारी रक्कम शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी 


रक्‍कम भांडवली SIMA स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात 


यावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. TSAR संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.०४.०७.२०१५ च्या 


शासन निर्णयान्वये प्रवासी करातीळ १० टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडादानाच्या स्वरुपात 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास पुस्तकी समायोजित करावी व उर्वरित ७.५ टक्के प्रवासी कराची 


रक्‍कम शासनाने महामंडळास देय असलेल्या सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी पुस्तकी समायोजित करावी, 


असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. 


सन २०१६-१७ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरिता रु.१११२.८२ कोटी अर्थसंकल्पीत आहे. तसेच, मार्च, 


२०१७ च्या अधिवेशनात रु.१०१२.०० कोटी पुरवणी मागणी मान्य केली आहे. त्यानुसार सन २०१६-१७मध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०३१७/प्र.क्र.१२४/परि-१, दि.३१ मार्च, २०१७ 


रु.२१२४.८२ कोटी तरतुद उपलब्ध आहे. त्यापैकी दि.२१.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये रु.६२५.०३ 


कोटी रोखीने महामंडळास अदा करण्यात आळे आहेत. महामंडळाला सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी 


रु.१५३९,०९,०९,२५९/- देणे प्रलंबित आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळाकडून शासनास सन २०१४-१५, २०१५- 


१६ व २०१६-१७ या कालावधीतील रु.९९७,७७,१९,६०९/- इतका प्रवासी कर येणे आहे. ही बाब विचारात 


घेऊन महामंडळाने संदर्भाधिन क्र.४ येथील दि.१५.०३.२०१७ च्या पत्रान्वये सन २०१४-१५ मधील 


रु.१५५,१५,९५,२९६/-, सन २०१५-१६ मधील रु.४६९,८६,७९,९११/- व सन २०१६-१७ मधील 


रु.३७२,७४,४४,४०२/- अशी एकुण प्रवासी कराची रक्‍कम रु.९९७,७७,१९,६०९/- सवलत मुल्याच्या 


प्रतिपुर्तीपोटी पुस्तकी समायोजन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार सदर पुस्तकी समायोजन 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विविध प्रवास सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी 


द्यावयाच्या शिल्लक रकमेपैकी सन २०१४-१५, सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या कालावधीतील 


महामंडळाकडुन शासनास येणे असलेली प्रवासी कराची एकुण रु.९९७,७७,१९,६०९/- (अक्षरी रुपये नऊशे 


सत्यानव कोटी सत्त्याहत्तर लाख एकोणीस हजार सहाशे नऊ फक्त) एवढ्या रकमेचे पुस्तकी समायोजन 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरखर्च सन २०१६-१७च्या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा 


आणि सदर रक्कम गृह विभाग, मागणी क्रमांक "बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, वाहनांवरील कर, (००) ००१, 


संचाळन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍्त- (०१) (०१) परिवहन आयुक्‍त आस्थापना - योजनेतर (द. २०४१ 


००१८)" ३३-अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाळी सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी खर्च दर्शवून ही रक्‍कम 


००४२- माल व उतारुंवरील कर, १०१ करवसूली (००४२ ००६२) (०२) उतारुंवरील करापासून मिळालेल्या 


जमा रकमा" या लेखाशीर्षाखाली महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून प्रवासी करापोटी जमा 


दर्शवून, पुस्तकी समायोजित करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०३१७/प्र.क्र.१२४/परि-१, दि.३१ मार्च, २०१७ 


३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 


येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर 


रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. samen निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२६ /व्यय ८, दि.२९.०३.२०१७ अन्वये 


प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३३०१७००३३३३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Vijay Madhukar 


ee Lite 
V 1] ठे y DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Desk Officer, 
1 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M a d h u ka r L I te cn=Vijay Madhukar Lite 
Date: 2017.03.31 11:54:03 +05'30' 
(विजय लिटे) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 


. महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 


४. वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ,मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. 


महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 


१०.संचाळक, SA व कोषागारे, संगणक शाखा, मुंबई 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११/साऊ), मंत्रालय, मुंबई 
१३. गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


